महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे 
भविष्य निर्वाह निधी व उपदान विश्वस्त मंडळ 
यांचे लेखापरिक्षण भारताचे नियंत्रक व 
महालेखापरिक्षण यांचेकडे सोपविण्यास मंजूरी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०५१८/प्र.क्र.३२५/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्र. एसटीसी-०७१२/प्र.क्र. ५७७२/पुनंर्बांधणी/परि-१, दि. ३१.०७.२०१२ 
२. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचे 
दि.१४.०५.२०१८ रोजीचे पत्र. 
३. उपमहालेखाकार, मुख्य महाळेखाकार (लेखापरिक्षा) ill यांचे पत्र क्र. प्रमळे/लेप-॥॥/वाळेप/ 
MSRTC/Misc./4&8, दि.२५.१०.२०१८ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी व उपदान निधी 


विश्वस्त यांचे दि.०१.०४.२०१२ ते दि.३१.०३.२०१७ या पाच वर्षाच्या काळावधीकरिता लेखापरिक्षण 


भारताचे नियंत्रक व महाळेखापरिक्षक यांचेकडे संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.३१.०७.२०१२ च्या शासन 


निर्णयान्वये सोपविण्यात आले. आता महामंडळाच्या संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.१४.०५.२०१८ च्या 


पत्रान्वये दि.०१.०४.२०१७ ते दि.३१.०३.२०२२ या पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता महामंडळाच्या 


अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी व उपदान निधी विश्वस्त यांचे लेखापरिक्षण भारताचे नियंत्रक व 


महालेखापरिक्षक यांचेकडे सोपविण्याची विनंती केळी होती. उपमहालेखाकार/प्रशासन, मुख्य 


महाळेखापाल (लेखापरिक्षा) ॥ यांनी संदर्भाधिन क्र.३ येथील दि.२५.१०.२०१८ च्या पत्रान्वये, 


उपरोक्‍त कालावधीचे लेखापरिक्षण सोपविण्यास मान्यता दिली असल्याने याबाबतचे seat 


काढण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०५१८/प्र.क्र.३२५/परि-१, दिनांक : ३०.११.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे भविष्य निर्वाह निधी व उपदान विश्वस्त मंडळ 


यांचे हिशोब तपासणी भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचेकडे दि.०१.०४.२०१७ ते 


दि.३१.०३.२०१२ या पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता सोपविण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११ 309300408 328 असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Meghana Gaurav 
Shinde 
Date: 2018.11.30 13:07:36 +05'30' 
(मेघना गौरव शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

९. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग (का-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती (परिवहन-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


